इन्स्टीटयुट ऑफ क्रिएटिव्ह एज्युकेशन, गडहिंग्लज, 
जि.कोल्हापूर संचलित क्रिएटिव्ह स्कूल, साधना माळ, 
बडयाची वाडी, शोन्द्री रोड, गडहिंग्लज, जि.कोल्हापूर या 
शाळेच्या, मेटाचा मार्ग (शेन्द्री रोड), गडहिंग्लज, 
जि.कोल्हापूर येथील स्थलांतरास कार्योत्तर मान्यतेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः WMA ३२१९/प्र.क्र.४०९/एसएम-१ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२ 
दिनांक : 3१ ऑगस्ट, २०१९ 


वाचा :- शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, शासन निर्णय क्रमांकः माशास्थ २०१२/(५९/१२)माशि-२, 
दिनांक ३१ जुले, २०१३. 
संदर्भ :- विभागीय शिक्षण उपसंचालक, कोल्हापूर विभाग, कोल्हापूर यांचे क्र.प्राशिस/१२५०९/२०१७/ 
ड-५१३/७३, दिनांक ४ जानेवारी, २०१८ चे पत्र. 

प्रस्तावना :- 

इन्स्टीटयुट ऑफ क्रिएटिव्ह एज्युकेशन, गडहिंग्लज, जि.कोल्हापूर संचलित क्रिएटिव्ह स्कूल, 
साधना माळ, बडयाची वाडी, शोन्द्री रोड, गडहिंग्लज, जि.कोल्हापूर या इंग्रजी माध्यमाच्या कायम 
विनाअनुदानित प्राथमिक शाळेचे, मेटाचा मार्ग (शोन्द्री रोड), गडहिंग्लज, जि.कोल्हापूर येथील स्थलांतरास 
कार्योत्तर मान्यता देण्याचा संदर्भाधीन पत्रान्वये प्राप्त झालेला प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन होता. 
शासन निर्णय :- 

उपरोक्त शाळेचे अपुऱ्या जागेतून स्वत:च्या इमारतीमध्ये स्थलांतर केळे आहे. सदर शाळेच्या वर 
नमूद ठिकाणी केलेल्या स्थलांतरास खालील अटी व शर्तीवर मान्यता देण्यात येत आहे. :- 
(१) स्थलांतरीत शाळेची किमान पटसंख्येची अट कोणत्याही कारणास्तव शिथिल केली जाणार नाही. 
(२) शासनाकडून शाळा, शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी, वेतन/वेतनेतर अनुदान, विद्यार्थी इ.संदर्भात 
वेळोवेळी विहित करण्यात येणारे अधिनियम, नियम, आदेशा इ.चे पालन संस्थेने करणे आवश्‍यक राहील. 
(३) स्थलांतरीत शाळेच्या बाबतीत मुळ शासन परवानगीच्या व मान्यतेच्या कोणत्याही अटी व शा्तींमध्ये 
बदल होणार नाहीत. 
(४ सदर शाळा मुळ ठिकाणी अनुदानाच्या ज्या तत्वावर कार्यरत होती, त्याच तत्वावर स्थलांतरीत ठिकाणी 
कार्यरत राहील. 
(५) सदर शाळा इंग्रजी माध्यमाची कायम विनाअनुदानित शाळा असल्याने शाळेत कार्यरत शिक्षक/ 
शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचे संपूर्ण दायित्व संस्थेवर राहील. 
(६) सदरहू स्थलांतरासंदर्भात शासनाकडे अथवा शिक्षण विभागाच्या क्षेत्रिय अधिकाऱ्यांकडे कोणत्याही 
प्रकारच्या तक्रारी वा आक्षेप आल्यास किंवा स्थलांतरासंदर्भातील अटींचा भंग झाल्याचे निदर्डानास आल्यास 
स्थलांतर रद्द करण्याचे अधिकार शासनास राहतील. 
(७ शाळेचे यापुढे शासनाच्या पूर्वमान्यतेशिवाय स्थलांतर करण्यात येणार नाही, याबाबत दक्षता घेण्याबाबत 
संस्थेस स्पष्ट करण्यात यावे. 


शासन निर्णय क्रमांकः WISN ३२१९/प्र.क्र.४०९/एसएम-१ 


२. विभागीय शिक्षण उपसंचालक, कोल्हापूर विभाग, कोल्हापूर यांनी सदर शाळेच्या स्थलांतरास 
मान्यता देण्याबाबत ४ आठवडयात पुढील कार्यवाही करावी व केलेल्या कार्यवाहीबाबत शासनास 
अवगत करावे. 


सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१९०८३११२३८१६५५२१ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Pravin Rajaram Mundhe 
IN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, 


Pp ravi n Raj a fa aa 0५ Education And Sports, 


postalCode=400032, st=Maharashtra, 

2.5.4.20=8cc298cb2ba38f035e6bd1a51789c7e 
M U n d h e died4f4fce865eda3495969f77d9789a, 

cn=Pravin Rajaram Mundhe 

Date: 2019.08.31 12:45:01 +05'30' 


(प्रविण मुंढे ) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र हासन 
प्रत - 


—O 


शिक्षण संचालक (प्राथमिक), महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

विभागीय शिक्षण उपसंचालक, कोल्हापूर विभाग, कोल्हापूर 

शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक), जिल्हा परिषद, कोल्हापूर 

अध्यक्ष/ सचिव, इन्स्टीटयुट ऑफ क्रिएटिव्ह एज्युकेशन, गडहिंग्लज, जि.कोल्हापूर 
निवडनस्ती ( एसएम-१). 


= fee Ss 


Cc 
a 


पृष्ठ २ पैकी २ 


